भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याची 
पदोन्नती... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१४१५/प्र.क्र.२२८/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २८ जुले, २०१६ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोळीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यास अपर 
पोलीस महासंचालक पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव । सध्याच्या नेमणूकीचे ठिकाण | बदलीनंतरची पदस्थापना 
7 . | श्री. एस. जगन्नाथन, | पोळीस आयुक्‍त, नाशिक पोलीस आयुक्‍त, नाशिक 
भापोसे (अपर पोलीस महासंचालक 
दर्जाच्या पदामध्ये श्रेणी उन्नत 
करुन) 
2. संबंधित अधिकारी यांनी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 
2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत- 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७२८१५१५०१७२२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Kal las BN: GN Kailas Arjun 
. Gaikwad, C = IN, S = 
Arjun 10 
G al kw ad Date 2016072 19:01:26 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१४१५/प्र.क्र.२२८/पोल-१ 


मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

९. 


संबंधित अधिकारी. 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
११.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


